सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील 
चार प्रादेशिक मनोरुग्णालय (पुणे, ठाणे,नागपूर व 
रत्नागिरी) यांना मनोविकारावरील (सायकॅट्रीक) 
एकुण ६० औषधे या बाबींची लेखाशिर्ष 
२२१००२९१ अंतर्गत २१ - पुरवठा व सामुग्री या 
उद्दिष्टाखाली रु. २,९९,९८,३६५/- (अक्षरी रु.दोन 
कोटी नव्यानऊ लक्ष अठयांनऊ हजार Aral 
पासष्ट फक्त.) इतक्या रकमेची खरेदी निविदा 
प्रक्रियेद्वारे करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.१ ५५/आरोग्य- ८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १२ ऑगस्ट , २०२१. 


१)सहसंचालक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संआसे/सायट्रीक औषधे/प्रशा.मंजुरी/टे-२/माआ/६१३२-३४/२१ दि.०९.०७.२०२१ 


२) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक २६.०६.२०२१ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 

सहसंचाळक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई कार्यालय यांनी त्यांच्या दिनांक 
०९.०७.२०२१ च्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार राज्यातील चार प्रादेशिक मनोरुग्णालयांकरिता 
मनोविकारावरील (सायकॅट्रीक) एकुण ६० औषधे खरेदी करण्यास सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये 
लेखाशिर्ष २२१००२९१ अतर्गत २१-पुरवठा व सामग्री मध्ये मंजूर असलेल्या रु. ४,६२,००,०००/- (अक्षरी 
रु.चार कोटी बासष्ठ लक्ष फक्त.) इतक्या अर्थसंकल्पीत अनुदानातून अंदाजित रु. २,९९,९८,३६५/- 
(अक्षरी रु.दोन कोटी नव्यानऊ लाख अठयांनऊ हजार तीनशे पासष्ट फक्त.) इतक्या रकमेच्या खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. . 


शासन निर्णय :- 

सहसंचालक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधिन दि. 
०९.०७.२०२१ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील चार प्रादेशिक 
मनोरुग्णालया करिता मनोविकारावरील (सायकॅट्रीक) एकुण go औषधे खरेदीसाठी अंदाजित रक्‍कम 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.१५५/आरोग्य-८ 


रु. २,९९,९८,३६५/- इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये 
लेखाशिर्ष २२१००२९१ अंतर्गत २१-पुरवठा व सामग्री मध्ये मंजूर असलेल्या रु. ४,६२,००,०००/- 
इतक्या अर्थसंकल्पीत अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे. सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खालील नमुद 
केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे .सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र 
खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरणपत्र 
अनुदानाचा तपशिल 
Approved 
& Budget in State | Administrative 
™ | CRC code Name of Item Budget in Approval Budget Source 
Me 2021-22 Proposal AA 
(In Rs.) (In Rs.) 
Supply of 
psychiatric 


1 | 22100291 | medicine for four 4,62,00,000 2,99,98,365/- | State Budget 
Regional Mental 
Hospital 


4 Regional Mental Hospital Requirment for the Year 2021-22 
4 RMH 
| Sr.No | Name of Medicine | Rate | Demand शिक 
1 Amitryptillin Hydrochloride Tab 25 mg 0.31 300000 93000 
2 Carbamezapine Tab 100 mg 0.65 1351000 878150 
3 Carbamezapine Tab 200 mg 1 1775000 1775000 
| 4 | Chlorpromazine Tab 25 mg 0.26 230000 59800 
5 Chlorpromazine Tab 50 mg 0.41 570000 233700 
शि. Clobazam Tab 10 mg 1.49 280000 417200 
7 Clonazepam Tab 0.5 mg 0.25 950000 237500 
| 8 | Clonazepam Tab 2 mg 1.34 80000 107200 
| 9 | Clozapine Tab 50 mg 0.7 1100000 770000 
10 Diazepam Inj 5 mg 2 ml Amp 4.68 1900 8892 
11 Diazepam Tab 5 mg 0.26 900000 234000 
12 Divalproex Sodium Tab 500 mg 1.59 1700000 2703000 
13 Donepezil Tab 5 mg 0.68 325000 221000 
14 Escitalopram Tab 10 mg 0.32 800000 256000 
15 Fluoxetine Cap 20 mg 0.36 145000 52200 
16 Fluphenazine Decanoate Inj 25 mg/ml 1 ml 16.24 4500 73080 
17 Haloperidol Deconoate Depot Inj 1 ml 94.75 9500 900125 
18 Haloperidol Inj 5 mg/ml 1 ml 3.5056 9000 31550.4 
19 Haloperidol Tab 1.5 mg 0.28 36000 10080 
20 Haloperidol Tab 5 mg 0.31 2740000 849400 


पृष्ठ ७ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.१५५/आरोग्य-८ 


21 Imipramine Tab 25 mg 0.59 220000 129800 
22 | Lamotrigine Tab 50 mg 2.6 35000 91000 | 
23 Lithium Carbonate Tab 300 mg 1.22 790000 963800 
24 Lorazepam Tab 2 mg 0.3 950000 285000 
25 Lorezepam Inj 2 mg/ml 2 ml | | 1600 14400 
26 Nitrazepam Tab 5 mg 1.57 86000 135020 
27 Olanzapine Tab 10 mg 0.31 3025000 937750 
28 Olanzapine Tab 5 mg 0.27 5800000 1566000 
29 Phenobarbitone Inj 200 mg/ml 1 ml 13.65 105 1433.25 
30 Phenobarbitone Tab 30 mg 0.34 420000 142800 
31 Phenobarbitone Tab 60 mg 0.597 575000 343275 
32 | Phenytoin Inj 50 mg/ml 2 ml 5.15 1150 5922.5 
33 Phenytoin Sodium Tab 100 mg 0.33 1225000 404250 
34 Inj. Promethazine 25mg/ 2 ml 2.1168 11300 23919.84 
35 Propranolol Tab 10 mg 0.32 135000 43200 
36 Propranolol Tab 40 mg 0.4144 35000 14504 
37 Quetiapine Tab 100 mg 0.81 550000 445500 
38 Quetiapine Tab 50 mg 0.54 430000 232200 
39 Risperidone Tab 2 mg 0.275 4000000 1100000 
40 Salbutamol Tab 4 mg 0.17 66100 11237 
41 Sertraline Tab 50 mg 0.44 750000 330000 
42 Sodium Valporate Tab 200 mg 0.719 3900000 2804100 
43 | Thiopentone Sodium Inj 1000 mg powder Vial 34.72 660 | 22915.2 
44 | Thiopentone Sodium Inj 500 mg powder Vial 26.32 360 9475.2 
45 pepe + Trihexyphenidyl Tab 5 mg + 0.2685 4300000 1154550 
46 | Trihexyphenidyl Hydrochloride Tab 2 mg 0.15 9300000 1395000 
47 | Zolpidem Tab 10 mg 1.98 130000 257400 
48 | Alprazolam Tab 0.25 mg 0.25 121000 30250 
| 49 | Chlorpromazine Inj 25 mg 2 ml Amp 6.72 10 67.2 
50 Inj. Lorazepam 2mg | 500 4500 
51 | Inj. Paliperidone Palmitate 100mg 7879.2 100 787920 
52 Inj. Paliperidone Palmitate 150mg 11536 75 865200 
53 Inj. Paliperidone Palmitate 75mg 11536 25 288400 
54 Inj. Risperidone 25mg 3939 10 39390 
55 Levetiracetam Tab 250 mg 4.48 152000 680960 
56 Mirtazapine Tab 15 mg 1.568 47000 73696 
57 Tab. Lorazepam 1mg 0.32 151100 48352 
5५58 | Tab. Phenytoin Sodium 300 mg 0.65 10000 6500 
59 | Tab. Phenytoin Sodium 50 mg 0.28 10000 2800 
| 60 | Tab. Sodium Valporate 500mg 2.93 1500000 4395000 


Total Amount 


29998364.59 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.१५५/आरोग्य-८ 


ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 


Approved 
Sr Budget in State | Administrative 
र CRC code Name of Item Budget in Approval 
2021-22 Proposal AA 
(In Rs.) (In Rs.) 
Supply of 
psychiatric 


1 | 22100291 medicine for four 4,62,00,000 2,99,98,365 
Regional Mental 
Hospital 


सदरचा खर्च खालील लेखाशिर्षमधून करण्यात येणार आहे. 


मागणी क्र.आर -१ 

२२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 

११०-६- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
(०६) (०१) मध्यवर्ती मनोरुग्णालये 

२१- पुरवठा व सामुग्री (२२१० ०२९१) 


०२. वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सहसंचालक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
यांनी प्रादेशिक मनोरुग्णालया करिता मनोविकारावरील (सायकॅट्रीक) एकुण go औषधे खरेदी करण्यास 
सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२१००२९१ अतर्गत २१-पुरवठा व सामग्री मध्ये मंजूर 
असलेल्या रु. ४,६२,००,०००/- इतक्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून अंदाजित रु. २,९९,९८,३६५/ 
इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे (परिशिष्ट- 
आ) व विनियोग प्रमाणपत्र सादर केली आहेत. 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 

२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधीळ अनु क्रमांक ४, 

नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी 

देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील 

अटींच्या अधीन राहून सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) सदरहू औषधांची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू औषधांचे विनिर्देशा गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.१५५/आरोग्य-८ 


अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार HSS नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. आणि त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

३ )शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार 
विहित पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने 
या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 

५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व ara विनिर्देशा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

७) तसेच राज्यातीळ चार प्रादेशिक मनोरुग्णालयाकरिता मनोविकारावरील ast) एकुण go 
औषधे खरेदीसाठी अंदाजित रक्‍कम रु. २,९९,९८,३६५/- (अक्षरी रु.दोन कोटी नव्यानऊ लाख 
अठयांनऊ हजार तीनशे पासष्ट फक्‍्त.)इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२१-२२ या 
वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२१००२९१ अतर्गत २१-पुरवठा व सामग्री मध्ये मंजूर असलेल्या . रु. 
४,६२,००,०००/- (अक्षरी VAR कोटी बासष्ठ लक्ष फक्त) इतक्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून 
भागविण्यात यावा . सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता 
घ्यावी. तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe wal (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील मंजुर अनुदानातुन व प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेत करण्यात यावा. 


qo) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग- २/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


पृष्ठ ७पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.१५५/आरोग्य-८ 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेडा निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी -२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ 
दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

१२) सदर प्रस्तावातील बाबींना प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्यानंतर, खरेदी करावयाच्या बाबींमध्ये 
बदल झाल्यास किंवा अन्य उपकरणे/साहित्य/औषधे खरेदी करावयाची असल्यास तसेच खरेदी 
करावयाच्या औषधे व औषधी साहित्या यांच्या विनिर्देश/प्रमाणक यांच्या दर मात्रेत बदल करावयाचा 
असल्यास या सर्व बाबीं करिता शाक्‍तीप्रदत उच्चाधिकार समितीची मान्यता घेण्याची संपूर्ण 
GAMER, ABA आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई यांची राहील. 
०४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १२ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आरोग्य सेवा संचालनालय व संबंधित 
कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१३१२२९३०३२१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by 


LAHANE LAHANE 
VUAYKUMAR ८५५१७ 
LAXMANRAO Date: 2021.08.12 
12:48:02 +05'30' 
(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

) व्यवस्थापकिय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 

) 

) 

) 


सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 


पृष्ठ ७पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.१५५/आरोग्य-८ 


१०)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 
११)अधिकक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


